ores -१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोव्हिड-१९ मुळे मृत्यू होणा-या अंगणवाडी कर्मचारी 
यांना सानुग्रह सहाय मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१४/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- ०७मार्च, २०२२ 


वाचा :- 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/प्र.क्र.४/का-९, दिनांक २९.५.२०२०. 
2) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/प्र.क्र.४/का-९, दिनांक १४.०५.२०२१. 
3) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का७/अंगणवाडी/ 
६७/२०२२, दिनांक १०.०१.२०२२. 
४) आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का७/अंगणवाडी/ 
२९०/२०२२, दिनांक २८.०१.२०२२. 


शासन निर्णय :- 
संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोव्हिड -१९ 


संबंधित कर्तव्य बजावताना कोव्हिडमुळे मृत्यू होणाऱ्या कर्मचा-यांना विमा कवच/ सानुग्रह सहाय्य लागू 


करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार कोविड विषयक कर्तव्यावरील ( सर्वेक्षण, शोध, माग काढणे, 


प्रतिबंध, चाचणी, उपचार, मदत कार्य इ. ) कर्मचाऱ्यांना मृत्यूच्या सर्व प्रकरणी रु. ५० लक्ष रकमेचे सानुग्रह सहाय 


मंजूर करण्याची कार्यपध्दती सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यांत आली आहे. 


२. वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन आयुकत, एकात्मिक बाळ विकास 


सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी संदर्भ क्र.३ व ४ येथील पत्रांन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन कोविड-१९ 


संबंधीत कर्तव्य बजावताना कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या खालील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी प्रत्येकी रु. ५० 


लक्ष रकमेचे सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम मृत्यूचा दिनांक 

१ बीड श्रीमती शितल हौसराव झिजुके मिनीअंगणवाडी सेविका ३१.०५.२०२१ 

२ नागपूर । श्रीमती छबीबाई तुळशीराम वांदिळे | अंगणवाडी सेविका २०.०५.२०२१ 

३ बुलढाणा | श्रीमती नंदा किसनराव खेडेकर अंगणवाडी सेविका २६.१२.२०२० 
(श्रीमती नंदा विजयराव देशमुख) 

४ जळगाव श्रीमती सुनंदा सुभाष गुरव अंगणवाडी मदतनीस १६.०३.२०२१ 

4 नाशिक । श्रीमती शिल्पा दिलीप झाडे अंगणवाडी सेवि ९.१०.२०२० 

६ धुळे श्रीमती ताराबाई उत्तम मराठे अंगणवाडी Ue २०.४.२०२१ 
(श्रीमती ताराबाई जिजाबराव सनेर) 

७ सातारा । श्रीमती वैजंता तुळशीराम काळे अंगणवाडी सेविका २३.११.२०२० 
(श्रीमती वैजंता गणेशा पांडोळे) 

८ सातारा = | श्रीमती लता दुर्याधन भिसे अंगणवाडी मदतनीस २०.९.२०२० 

९ । रायगड श्रीमती निलिमा नंदकुमार नाईक  । अंगणवाडीसेविका  ।  १.६.२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१४/का.६ 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ४/व्यय-९ दि. २९.५.२०२० मधील तरतूदीनुसार 
वरीलप्रमाणे मृत्यू झालेल्या अंगणवाडी कर्मचा-र्‍यांच्या वारसास या संदर्भातील तरतुदी व नियम विचारात घेऊन 
सानुग्रह सहाय्य अदा करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांची 
राहील. 

४. सदर प्रयोजनासाठी येणारा रु. ४.५० कोटी खर्च भागविण्याकरिता खाळील विवरणपत्रातील रकाना 
क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाश्ीर्ष/उपश्रीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद विद्यमान तरतुदीमधून 
रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ४.५० कोटी एवढा निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
TESTS व बाब विद्यमान यापुर्वी वितरित प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 
२०२१-२२ 
ee 2 3 pk 
२२३६-पोषण आहार 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८)(०५) एकात्मिक बाळ विकास सेवा 
योजना (सर्वसाधारण खर्च) 
अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा १००% 
(२२२३६ १९४५) 
१३- कार्यालयीन खर्च ४३.७२४० २२.२२ का 
५. हा शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३६/१४७२, दिनांक ०४.०२.२०२२ तसेच 


वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- ६५ /व्यय ६, दिनांक 02.03.2022 अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७११४५३४७४३० असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO 


(महेश TSH ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-O 


आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
संबधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), 

संबधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


A 


AN 


८४0) 2-८ 


S ०८ 
व, So SS eS जा, व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१४/का.६ 


८) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

९) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

qo) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


